राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून 
दि.२५.०५.१९६७ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या 
कर्मचाऱ्यांना शासन स्तरावरुन सेवानिवृत्त 
वेतनाचा लाभ प्रदान करण्याविषयी 
धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता अभ्यास 
समिती गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- कृबास-२०२३/प्र.क्र.१५१/भाग २/११-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ जून, २०२३ 


वाचा- 

१  याविभागाचा झासन निर्णय क्र राजस-१०८९/प्र.क्र.१४२/१२-सी दि.०२.१२.१९९६ 

२?) याविभागाचा झासन निर्णय क्र सहक-२१०७/१८२८/२००७/प्र.क्र.३३(भाग-१)/१२-स 
दि.२५.०४.२०१६ 


प्रस्तावना :- 
राज्यामध्ये पणन विषयी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 


१९६३ व त्या खालील नियम १९६७ सध्या अस्तित्वात आहे. सदर नियम/कायदा येण्यापूर्वी म्हणजेच 
महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वी तसेच राज्य पुर्नरचनेपुर्वी मुंबई व्दिभाषिक संघ राज्यसह विविध 
भागात तत्कालीन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मध्ये कर्मचारी कार्यरत होते. सदर कर्मचाऱ्यांसाठी 
तत्काळीन अस्तित्वात असलेले नियम हे शासकिय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे होते. तसेच काही मराठवाडा 
भागातील कर्मचाऱ्यांना व काही विदर्भातील कर्मचाऱ्यांना सेवा नियम लाग होते. 

प्रस्तुत प्रकरणी राज्यामधील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधून दिनांक २५/०५/१९६७ नंतर 
सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकिय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासन स्तरावरुन सेवानिवृत्ती वेतनाची 
लाभाची मागणी विविध लोकप्रतिनिधींनी व कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवानिवृत कर्मचारी संघटना, 
परभणी यांनी सातत्याने शासनाकडे विनंती केली आहे. तसेच नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथून 
सेवानिवृत्त झालेले श्री.विनोद कल्याणराव शिरडकर-देशमुख यांनी शासनाकडे उक्त प्रकरणी माहिती 
अधिकार अधिनियम,२००५ अन्वये वेळोवेळी माहिती मागितली आहे. 

मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट याचिका ३५/९० (लातूर पेंशनर असो. वि. 
महाराष्ट्र शासन व इतर), मा.सर्वोच्च न्यायाळय,नवी दिल्ली विशोष अनुमती याचिका क्र.१२४०/९५, मा. 
उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ ७.५.१४४/१९९४,रिट याचिका क्र. ८२२६/२००६ मा. उच्च 
न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ श्री.जग्गनाथ इंदाणी वि महाराष्ट्र शासन व इतर, रिट याचिका क्र. 
४६९८/२०१५ मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ (श्री.विनोद कल्याणराव देशमुख वि महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-२०२३/प्र.क्र.१५१/भाग २/११-स 


शासन), रिट याचिका ९३२३/२००९ सुपरव्हीजन कॉस्ट संदर्भातील प्रकरणे, रिट याचिका ६७२३/२०१५ 


, विद्यमान पणन कायद्यातील विविध तरतूदी जसे कलम ३४,३५,६४(१),कलम १०० (८-ड) इ, कर्मचारी 


पेन्हान Glee अनुषंगिक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवानिवृत कर्मचारी यांची सध्या अस्तित्वात 


असलेली सेवा निवृती वेतन योजना इ. असे मुद्दे/न्यायालयीन प्रकरणे या विषयाबाबत संबंधित 


Teva सर्व बाबींचा सखोळ अभ्यास करुन त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता शासन 
स्तरावरुन अभ्यास गट नियुक्‍त करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 


राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून दि.२५.०५.१९६७ नंतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 


शासन स्तरावरुन सेवानिवृत्त वेतनाचा लाभ प्रदान करण्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता 
खालीलप्रमाणे अभ्यास समिती गठीत करण्यात येत आहे- 


अ.क्र अभ्यास गट सदस्य 

शशि सहसचिव,(पणन) अध्यक्ष 

२. | पणन संचालक ,महाराष्ट्र राज्य ,पुणे सदस्य 

३. | उप संचालक ,पणन संचालनालय ,पुणे (विधी विषयक) सदस्य 

४. ।कृषी पणन मंडळ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती | सदस्य 
सेवानिवृत्त वेतन योजना ,पुणे यांचा १ प्रतिनिधी 

५.  । श्री.विनोद कल्याणराव देडामुख (शिरडकर),सेवानिवृत्त | सदस्य 
कर्मचारी, नांदेड कृ.उ.बा.स 

६. ।कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटना, | सदस्य 
परभणी यांचा १ प्रतिनिधी 

७. | सहायक निबंधक ,सहकार आयुक्‍त कार्यालय ,पुणे सदस्य 
(प्रशासन/आस्थापना शाखा) 

८. | अवर सचिव ,वित्त विभाग (निवृत्तीवेतन) सदस्य 

९. | sax सचिव, विधी व न्याय विभाग सदस्य 

sie | ०. ।कक्षअधिकारी-१२स सदस्य 

११. | १. | कक्ष अधिकारी-११स सदस्य सचिव 


२. सदर अभ्यास गट पुर्वीच्या पणन कायद्यातील तरतूदी, विद्यमान पणन कायद्यातील सर्व 


तरतुदी, विविध न्यायालयाने दिलेले न्यायनिर्णय, आर्थिक उपाय योजना, सध्या अस्तित्वात असलेली 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-२०२३/प्र.क्र.१५१/भाग २/११-स 


निवृत्तीवेतन योजना, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटना यांच्या मागण्या इ. या 


बाबींचा सर्वकष विचार करुन सविस्तर स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनास 3 महिन्यात सादर करेल. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२६१६१९४९६००२ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


ve 
Mm 5S ०८ wn -2 ap 


S 
na >“ ~n ष्य“ ~~ ~— ~~ ~~ 


(३ 


8) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by SUGRIV SAMBHAJI DHAPATE 


Di 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0e9a7e572 


d4190f9709a817f51, postalCode=400032, st=Mahi 


hi 
D ) H A Pp AT E ialNumber=FC102DE27DC1B41E747AC6CBB491C4209459C3CF 
340720EA98FD1D95B19C9F65, ‘SUGRIV SAMBHAJI DHAPATE 


(डॉ. सुग्रिव सं. धपाटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री तथा मंत्री (पणन) महोदय, महाराष्ट्र यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

उप संचालक ,पणन संचालनालय ,पुणे (विधी विषयक ). 

कक्ष अधिकारी(१२स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहायक निबंधक सहकारी संस्था ,सहकार आयुक्त कार्यालय, 

पुणे (प्रशासन/आस्थापना शाखा) 

कृषी पणन मंडळ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सेवानिवृत्त वेतन योजना ,पुणे 


०) कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटना,परभणी. 
११)श्री.विनोद कल्याणराव देशमुख (शिरडकर),सेवानिवृत्त कर्मचारी नांदेड कृ.उ.बा.स. 
१२) निवड नस्ती (११-स). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


